महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी 
“सेवानिवृत्त उप अभियंता” यांची कंत्राटी 
तत्वावर नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३७३/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २० सप्टेंबर ,२०२३ 


वाचा: 

१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८.१०.२०१५. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः संकिर्ण २७१५/प्र.क्र.१००/१३, दिनांक 
१७.१२.२०१६. 

३) शासन आदेश, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२०/प्र.क्र.३०७/बांध-४, दिनांक १५ 
सप्टेंबर, २०२१. 

8) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांध-४, दिनांक 
०६.०१.२०२२. 


५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३७३/बांध-४, दिनांक 
०७.०९.२०२२. व दि.२७.०९.२०२२ 


प्रस्तावना : 

ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक ५ येथील दिनाक शासन 
आदेशान्वये, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेच्या कामाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची कंत्राटी स्वरूपात 
तात्पुरती नेमणुक ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता करार पद्धतीने करण्यात आली होती. सदर 
सेवानिवृत्त उप अभियंत्यांपेकी काही उप अभियंता यांची कंत्राटी स्वरूपात तात्पुरती पुनर्नियुक्‍ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेशा: 

ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक ५ येथील आदेशान्वये, 

सेवानिवृत्त उप अभियंता यांचा कंत्राटी तत्वावरील, नेमणुकीचा कालावधी समाप्त झाला आहे. 
यास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १७ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील व 
ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन आदेशातील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून खालील सेवानिवृत्त उप अभियंता यांच्या कंत्राटी तत्वावरील नेमणुकीमध्ये तांत्रिक 
खंड देऊन त्यांची कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त उप अभियंता म्हणून त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक ४ मध्ये नमुद दिनांकापासून ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता करार पद्धतीने नेमणुक 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२२/प्र.क्र.३७३/बांधकाम-४ 


अ.क्र सेवानिवृत्त उप अभियंत्याचे कंत्राटी तत्वावर नेमणुक केलेले नेमणुकीचा दिनांक 
नाव कार्यालय 

Le, 2 3 g 

q श्री.लियाकत अ. काझी राज्य गुणवत्ता समन्वयक कार्यालय, ०८.०८.२०२३. 
पुणे 

२ श्री.विश्वास न. पाटील अधिक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) ०८.०८.२०२३. 
कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक 

३ श्री.केशाव ग. राजगडकर कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) ०८.०८.२०२३. 
कार्यालय, जिल्हा चंद्रपूर 


०२. सेवानिवृत्त उप अभियंता यांची कंत्राटी पदावरील नियुक्तीच्या कालावधीत कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या तसेच अटी व शर्ती उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक ३ येथील दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२१ 
येथील आदेशामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे लागू राहतील. तसेच करार पद्धतीने नेमणुक केलेले 
सेवानिवृत्त उप अभियंता वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंतच कार्यरत राहतील. 


०३. सेवानिवृत्त उप अभियंता यांचे मासिक परिश्रमिक व भत्ते सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक १७ डिसेंबर, २०१६ मधील शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार देय राहतील. 


०४. या प्रकरणी येणारा खर्च मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००)(०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग 
योजना नवीन रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे (सीआरसी- 
५०५४ ५१५३) या लेखाशीर्षाखाली भागविण्यात यावा. 


०५. हा शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २७१५/ 
प्र.क्र.१००/१३, दिनांक १७.१२.२०१६ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७७///.॥8॥॥/890[॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९२०१११५१८८४२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.09.21 10:38:24 +05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/( ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२२/प्र.क्र.३७३/बांधकाम-४ 


२) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
३) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
४ अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण विभाग, 
ठाणे, अमरावती विभाग, अमरावती व नागपूर विभाग, नागपूर. 
) राज्य गुणवत्ता समन्वयक (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व जिल्हे. 
१०) संबंधित सेवानिवृत्त उप अभियंता (संबंधित अधीक्षक अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो. यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती, (कार्यासन बांधकाम-४), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


